पदोन्नती--- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 
कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती--- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३.१२.२०२१ 


शासन आदेठा 


प्रस्तुत आदेशान्वये सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना कनिष्ठ 
अभियंता (पदवीधर) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) पदावर वेतनस्तर एस-२० रु.५६,१००-१,७७,६०० या वेतनश्रेणीत जेष्ठतेनुसार, तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नती उपरांत त्यांची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” मध्ये त्यांच्या 
नावांसमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 

२. जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना पुढील अटींच्या 
अधिन राहून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 

(१) पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(२) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या रिट fader स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 

(३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

(४ सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि, 
शासन निर्णय, दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन WHROV/FIR दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, 
यापैकी एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन 
प्रकरण/॥ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ 


४. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र. १० येथील अभियंत्यांना सेवा जेष्ठतेनुसार व दिव्यांग 
प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदावर व अ.क्र. ३८ येथील अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित 
असलेल्या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अशी विनंती करण्यात येते की, 
त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या परिशिष्ट “a” मधील अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या आदेशानुसार 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न 
जाता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 
६. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या पदावर या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सा.प्र.वि. अधिसूचना दि.१४.७.२०२१ 
नुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांचा अनुपस्थितीचा काळावधी अकार्यदिन (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ 
कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
७. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांना कळविण्यात येते की, पदोन्नत अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि.६ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नावे 
शासनास कळवावीत. 
८. सदर पदोन्नती आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील पदावर 
पदस्थापना दर्शविलेले अधिकारी वगळून, अन्य ठिकाणी पदस्थापना दर्शविलेली पदे प्रतिनियुक्‍तीची पदे 
आहेत. सदर नियुक्‍ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिच्छेद दोन मध्ये विहीत केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
g. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१५५७०३६५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Patil Swati 
Sachin 


(स्वा. स. पाटील) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 
३. आयुक्त, वसई- विरार महानगर पालिका 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन eal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व जिल्हे) 

५. सर्व मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

६. मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग(सा.बां), कोकण भवन, मुंबई 

७. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 

८. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद सर्व पदोन्नत पदोन्नत जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) 
यांना संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत. 

२०. कार्यासन सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ दि. ०३.१२.२०२१ सोबतचे 
परिशिष्ट- “अ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील । जात प्रवर्ग वाटप केलेला | पदस्थापना 
कनिष्ठ अभियंता महसूल विभाग 
(पदवीधर) यांचे नांव 
१ | श्री.सतिश पुंजू देवांग वि.मा.प्र. पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, आटपाडी 
जि.सांगली 
२ | श्री.निरज भिमराव अ.जा. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, गंगापूर 
विरवडेकर जि.औरंगाबाद 
३ | श्री.मोहन एकनाथ जावळे | इ.मा.व. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, जामनेर 
जि.जळगांव 
४ | श्री.संजय तुकाराम जाधव | वि.जा-अ पुणे जि. प. (बांध.) उप विभाग, वाई 
जि.सातारा 
५ | श्री.प्रशांत मधुकर खुला नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, येवला 
कुलकर्णी जि.नाशिक 
६ | श्री.सुखदेव लक्ष्मण जाधव | वि.जा-अ अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग क्र.१, 
अमरावती, जि.अमरावती 
७ | श्री.संजय दमडुजी मानकर | अ.जा. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, कळंब 
जि.यवतमाळ 
८ | श्री.केशोर दिनकरराव भ.ज.-ब अमरावती उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
नागरे योजना, यवतमाळ, जि.यवतमाळ 
९ | श्री.सुनिल बबनराव वाठोड | इ.मा.व. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
विभाग क्र.१, यवतमाळ, जि.यवतमाळ 
१० | श्री.नितीन भास्कर चौधरी । इ.मा.व. नाशिक उप अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
(दिव्यांग) संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक, 
जि.नाशिक 
११ | श्री.संजय रामराव सावंत । अ.जा. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग क्र.२, लातूर, 
जि.लातूर 
१२ | श्री.विवेक निळकंठराव खुला अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
watt सा.बां.विभाग, खामगांव, जि.बुलडाणा 
१३ | श्री.प्रकाश रामदास इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग, नेर, 
परळीकर जि.यवतमाळ 
१४ | श्री.सुनिल चरणसिग वि.जा-अ कोकण-२ संकल्पचित्र इमारत घटक, मुंबई 
राठोड 
१५ | श्री.विनोद नामदेव खापने | इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, राजुर 
जि.चंद्रपूर 
१६ | श्री.विनय आंबादास कुटे | इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, आणी 
जि.यवतमाळ 
१७ | श्री.विलास विठ्ठलराव इ.मा.व. नागपूर उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
चावरे योजना, वर्धा, जि.वर्धा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील जात प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
कनिष्ठ अभियंता महसूल विभाग 
(पदवीधर) यांचे नांव 
१८ | श्री.संजय मदनलाल खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
पाटणी विभाग, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद 
१९ | श्री. सोमनाथ लक्ष्मण भ.ज-ड पुणे उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
ढाकणे विभाग, दक्षिण पुणे, जि.पुणे 
२० | श्री.प्रमोद नामदेव चिचोळे । इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, देवरूख 
जि.रत्नागिरी 
२१ | श्री.संजय कवडूजी इ.मा.व. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, किनवट 
पिसाळकर जि.नांदेड 
२२ | श्री.सुनिल सखारामजी खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, माजलगांव 
मुटकुळे जि.बीड 
२३ | श्री.शिवाजी शंकर चव्हाण | वि.जा-अ औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. 
विभाग, नांदेड, जि.नांदेड 
२४ | श्री.प्रमोद तुळशिराम इ.मा.व. नागपूर उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
देशमुख योजना, गोंदिया, जि.गोंदिया 
२५ | श्री. उध्दव लिंबाजीराव अ.जा. औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. (बांध.) 
डंबाळे विभाग, दक्षिण नांदेड, जि.नांदेड 
२६ | श्री.विलास तुकाराम जुवारे | इ.मा.व. कोकण-२ बहुमजली इमारत बांधकाम उप 
विभाग क्र.२, कुर्ला, मुंबई 
२७ | श्री.संजय श्रीहरी इ.मा.व. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, पाथरी, 
भांडारकर जि.परभणी 
२८ | श्री.अनिल नारायण अ.जा. कोकण-२ उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण 
सोनटक्के मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 
२९ | श्री. देवेद्र नागनाथराव इ.मा.व. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, हिमायतनगर 
तुंगेनवार जि.नांदेड 
३० | श्री.पठाण सईद अहमद खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, अंबड, 
खान जि.जालना 
३१ | श्री.राजेंद्र कन्हेया पाटील | इ.मा.व. कोकण-१ उप अभियंता, वसई विरार महानगर 
पालिका (प्रतिनियुक्तीने) 
३२ | श्री.अशोक अंबादास चौरे | खुला औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उपविभग, परतूर 
जि.जालना 
३३ | श्री.निवास बळवंत पाटील । खुला कोकण-१ जि.प. (बांध.) उप विभाग, सावंतवाडी 
जि.सिंधुदूर्ग 
३४ | श्री.सय्यद शफी जमाल खुला पुणे उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 


प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
कार्यालय पुणे, जि.पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन eal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७६/सेवा-२ 


अ.क्र. | जिल्हा तांत्रिक सेवेतील जात प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
कनिष्ठ अभियंता महसूल विभाग 
(पदवीधर) यांचे नांव 
३५ | श्री. महेश साहेबराव भदाणे | खुला नाशिक सा.बां. (बांध) उप विभाग, शिरपूर 
जि.धुळे 
३६ | श्री.बालासाहेब श्रीरंगराव । खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, पाथरी जि.परभणी 
सामाले 
३७ | श्री.हेमंत दाजी भोईर इ.मा.व. कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, वाडा जि. पालघर 
३८  श्री.राहूल तुळशीराम अ.जा. नाशिक उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
कांबळे (दिव्यांग) सा.बां.प्रा.विभाग कार्यालय, नाशिक, 
जि.नाशिक 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


